प्राथमिक, माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक, 
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक तसेच 
सावित्रीबाई फुले स्त्री शिक्षिका यांना राज्य आदर्श 
शिक्षक पुरस्कार सन २०१७-१८. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीटीसी-२०१८/१३३ /टीएनटी-४, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा:- 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. २८ ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

समक्रमांकाच्या दि. २८.०८.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्राथमिक, माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक, 
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक तसेच सावित्रीबाई फुले आदर्श स्त्री शिक्षिका यांना राज्य आदर्श 
शिक्षक पुरस्कार सन २०१७-१८ जाहीर करण्यात आले आहेत. तथापि काही पुरस्कार प्राप्त आदर्श शिक्षकांच्या 
विरुध्द तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे त्यांना राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्याच्या बाबतीत 
फेरविचार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


समक्रमांकाच्या दि. २८.०८.२०१८ च्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र क्र. २ माध्यमिक शिक्षक, 
मधील अ.क्र..२२ येथील श्री. गोरे भाऊसाहेब नानासाहेब, मुख्याध्यापक, श्री. शिवाजी हायस्कूल, रामनगर 
(सा.का.) ता.जि. जालना यांना जाहीर झाळेला पुरस्कार रद्द करण्यात येत आहे. तसेच सहपत्र क्र. २ माध्यमिक 
शिक्षक, मधीळ अ.क्र. ५ येथील श्री. पवार चंद्रकांत खंडेराव, मुख्याध्यापक, च.बा. म्हात्रे, विद्यामंदिर कोपर, 
डोंबिवली (प), ता. कल्याण, जि. ठाणे यांना जाहीर झालेला पुरस्कार पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगित करण्यात 
येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०९०११७१४५५३४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by J. 5. Raskar 
(0 Maharashtra, 


d Sports 
‘ode=: गी 
1. 5. Raskar 072 
e कि 2.54.20: 40d2030eaa3854379434ab8548 


2042a0: 1601 095b5f7aa8d67b9bO2db2, 
cn=J. 5. Raskar 
Date: 2018.09.04 12:43:13 +05'30" 


(ज.शि. रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


DI 

०! 

De 
n: 


प्रति, 
१) आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) आदिवासी विकास seat, ATT 
३) राज्य मुख्य आयुक्त .महाराष्ट्र राज्य स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌ ७९,एफ रोड,मरिन लाईन्स, 
मुंबई-४०० ००२. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१८/१३३ /टीएनटी-४ 


शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक / प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ (प्रत्येकी ५प्रती) 
सर्व जिल्हाधिकारी / सर्व जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), 

सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई, मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना 
राज्यातील वृत्तपत्रात प्रसिद्धीसाठी तसेच दूरदर्शन व आकाडावाणी या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धीसाठी 
अग्रेषित. 

१२) पुरस्कार विजेते शिक्षक,शिक्षण संचाळक,(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महारष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत. 


tog 
दु 
& 
9 
८ 
९ 
Go 
११ 


प्रत माहितीस्तव अग्रेषित. 

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा. शालेय शिक्षणमंत्री यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

सर्व माननीय विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव,यांचे स्वीय सहाय्यक. 

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 


आदिवासी विकास विभाग/ यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय,मुंबई. 
८) निवड नस्ती, कार्यासन-टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,वित्त विभाग/नियोजन विभाग/ग्राम विकास विभाग/ 


